भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर 
आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय 
आणि संग्रहालय स्थापन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६, 


मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक:- १६ मार्च, २०२२ 


वाचा:- 9) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-२०२०/प्र.क्र.९०/तांशि-६ 
दिनांक २८.१.२०२१. 
2) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-२०२२/प्र.क्र.१४/तांशि-६ 
दिनांक ९.२.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
संगीताचा शास्त्रशुध्द अभ्यास, विकास, प्रसार आणि प्रचार व्हावा यासाठी सुसज्ज व 
अत्याधुनिक सोयी सुविधांनी युक्‍त असे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय 
स्थापन करण्यासंदर्भात अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी 
दिनांक २८ जानेवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच, 
शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-२०२२/प्र.क्र.१४/तांशि-६ दिनांक ९.२.२०२२ अन्वये प्रस्तावित संगीत 
महाविद्यालयाचे नाव “भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय” असे 
करण्यात आले आहे. 

“भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय” (Bharatratna Lata 
Dinanath Mangeshkar International College of Music) या नावाने शासकीय संगीत महाविद्यालय 
स्थापन करण्याची तसेच, सदर महाविद्यालयांतर्गत “भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर संग्रहालय” 
स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात दिनांक ९ फेब्रुवारी,२०२२ रोजी 
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय:- 

(१) संगीताचा शास्त्रशुध्द अभ्यास, विकास, प्रसार आणि प्रचार व्हावा यासाठी सुसज्ज व 
अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी युक्‍त “भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत 
महाविद्यालय” (Bharatratna Lata Dinanath Mangeshkar International College of 
Music) या नावाने शासकीय संगीत महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६, 


(२) “भारतरत्न oa दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय” या 
महाविद्यालयांतर्गत भारतीय लोकसंगीत, शास्त्रीय संगीत, संगीत वाद्ये आणि भारतरत्न लता 
मंगेशकर यांच्या जीवनावर आधारित माहिती, वस्तू यांचा समावेश असलेले “भारतरत्न लता 
दीनानाथ मंगेशकर संग्रहालय” स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
“भारतरत्न Gal दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालळय”आणि “भारतरत्न 
लता दीनानाथ मंगेशकर संग्रहालय” स्थापन करण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र 
शासन यांच्या नियंत्रणाखालील कालीना संकुल, मुंबई येथील जागा निश्चित करण्यात आली 
आहे. सदर जागा कला संचालनालयाकडे हस्तांतरीत करण्याच्या अनुषंगाने आवशयक ती 
कार्यवाही संचालक, ग्रंथालय संचालनालय व संचालक, कला संचालनालय यांनी समन्वय 
साधून तात्काळ करावी. 

सदर महाविद्यालयाच्या बांधकामाकरिता होणारा खर्च मागणी क्रमांक एच-८, ४२०२- 
शिक्षण, क्रिडा, कला व संस्कृती यावरील भांडवली खर्च, ०४, कला व संस्कृती, १०१-ललित 
कला शिक्षण, (००)(०१)मोठी बांधकामे, (कार्यक्रम) ४२०२०२०१ या लेखाशिर्षामधून करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, सदर महाविद्यालयाकरिता भविष्यात निर्माण करण्यात 
येणाऱ्या शिक्षक / शिक्षकेतर पदांचे वेतन, अतिकालीक भत्ता, दूरध्वनी, वीज व पाणी, कंत्राटी 
सेवा, प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी व कर, प्रकाशाने इत्यादी उद्दीष्टांवर होणारा खर्च 
मागणी क्रमांक डब्ल्यू-४,१०१, ललित कला शिक्षण, (०२) शासकीय कला संस्था (०२)(०१) 
शासकीय कला संस्था Bard) (२२०५००३७) या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या 
अनुदानामधून करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥80/890॥॥8.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१६११४८३६२१०८ 
असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


दध 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


10 Tidke 
rashtra, ou=Higher And Technical 


Satish Jagdeorao 
Tidke 


talCod }032, st=Maharashtra, 
168508 199472988ebdda28db8c543b79a 


eagonmog 


d8fbd8 10e0a53f2b92ce7fd9ab37dd50427e2 
tish Jagdeorao Tidke 
5'30" 


(achat तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.२५/तांशि-६, 


३ 
४ 


) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
) 

) 

) 


ल 
ae 


£58) 


&. 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

८) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

१० संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११) संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२)सर्व सह सचिव / उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (ताशि-६), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


